महाराष्ट्र राज्य भारत स्काऊट 


व Ese, मुंबई या संस्थेच्या 
पुनर्रचनेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 


शासन निर्णय क्र. भास्कागा-३०१९/प्र.क्र.२७७/क्रीयुसे-३ 
मंत्रालय विस्तार, मादाम कामा रोड, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: २७ डिसेंबर, २०१९ 


वाचा - 

१. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र.भास्कागा-३०१८/प्र.क्र.२१६/क्रीयुसे-३, 
दि.९ ऑगस्ट, २०१९ व शासन शुध्दिपत्रक, दि.०९ ऑगस्ट, २०१९ 

२. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र.भास्कागा-३०१९/प्र.क्र.२७७/क्रीयुसे-३, 
दि.३ डिसेंबर, २०१९ 


प्रस्तावना:- 


महाराष्ट्र राज्य भारत स्काऊट व गाईडस्‌ या संस्थेमध्ये संस्थेने केळेल्या नियमांचे 
पालन न करता नियमबाह्य नेमणूका व पदोन्नती दिल्याची अनेक प्रकरणे निदर्शनास आली 
आहेत. तसेच, या संस्थेमध्ये झालेली प्रशासकीय अनियमितता दुरुस्त करण्यासाठी संदर्भ क्र. 
१व २ येथील शासन निर्णयान्वये, राज्य कार्यकारी समिती बरखास्त करुन नेमण्यात आलेले 
तात्पुरते प्रशासक मंडळ रद्द करण्याची तसेच, भारत स्काऊट आणि गाईडस्‌ संस्थेच्या 
सुधारीत नियमानुसार संस्थेवर कार्यरत असलेले अध्यक्ष व राज्य मुख्य आयुक्त (प्रोटर्म) यांची 
नियुक्‍ती रद्द करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


उपरोक्त प्रस्तावनेत नमूद केलेली पार्श्वभूमी विचारात घेता, संदर्भ क्र.१ व २ येथील 
शासन निर्णयान्वये श्री. हरद उघडे, सहाय्यक आयुक्त, बृहन्मुंबई महानगरपालिका यांच्या 
अध्यक्षतेखालील प्रशासक मंडळ या शासन निर्णयान्वये रद्द करण्यात येत आहे. 


२. तसेच, राष्ट्रीय कार्यकारी समितीच्या दि. ०१ सप्टेंबर, २०१९ रोजीच्या बैठकीत भारत 
स्काऊट आणि गाईडस्‌ नियमाच्या नियम ५० (२) मध्ये केलेल्या सुधारणेनुसार महाराष्ट्र राज्य 
भारत स्काऊट आणि गाईडस्‌ संस्थेच्या “अध्यक्ष" पदी “अपर मुख्य सचिव ( क्रीडा )” यांची 
नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 


३. तसेच, राष्ट्रीय कार्यकारी समितीच्या दि. ०१ सप्टेंबर, २०१९ रोजीच्या बैठकीत 
भारत स्काऊट आणि गाईडस्‌ नियमाच्या नियम ५२ (१) मध्ये केलेल्या सुधारणेनुसार महाराष्ट्र 
राज्य भारत स्काऊट आणि गाईडस्‌ संस्थेच्या “राज्य मुख्य आयुक्‍त” पदी “आयुक्त, क्रीडा व 
युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे ” यांची नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः भास्कागा-३०१९/प्र.क्र.२७७/क्रीयुसे-३ 


४. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आळा असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक 
२०१९१२३०१३१५५६०९२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 


काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


APPASING 
RAMSING RAJPUT 


(आ. XT. राजपूत) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


मा. राज्यपालांचे सचिव 

मा. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, 

मा. मंत्री, क्रीडा यांचे खाजगी सचिव, 

मा. मुख्य सचिवांचे सह सचिव, 

अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

आयुक्त, बृहन्मुंबई महानगर पालिका, मुंबई. 

आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य,पुणे 

राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारत स्काऊट आणि गाईडस्‌, नवी दिल्ली. 

महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र- १/२मुंबई/नागपूर, 

महालेखापाल, (लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र- १/२मुंबई/नागपूर, 

श्री. ज्ञानोबा मुंडे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य भारत स्काऊट आणि Mg Se संस्था, मुंबई 

राज्य मुख्य आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य भारत स्काऊट आणि गाईडस्‌ संस्था, मुंबई 

श्री. हरद उघडे, सहाय्यक आयुक्त, बृहन्मुंबई महानगर पालिका, मुंबई 

अँड कार्तिक मुंढे, उध्दवराव पाटील विद्यालयाच्या मागे, हिमायत बाग GAR, हरसूल रोड, औरंगाबाद 
श्री. संतोष मानुरकर, जिल्हा कार्यालय, स्काऊट आणि गाईड, एस.टी. स्टॅण्ड समोर, बीड. 
श्री. कि.ल. संख्ये, कक्ष अधिकारी/ श्री. प्रमोद कदम, कक्ष अधिकारी, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई 

राज्य चिटणीस, महाराष्ट्र राज्य भारत स्काऊट आणि गाईडस्‌ संस्था, मुंबई 

निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई, 

वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

अधिदान व लेखाधिकारी, मुबई, 

निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुबई, 

वरिष्ठ जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 

सर्व मंत्रालयीन विभाग, 

निवड नस्ती (क्रीयुसे-१,क्रीयुसे-२,क्रीयुसे-३). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


